महिलांकरिता समुपदेशन केंद्रे या 
योजनेसाठी निधी वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-समुप-२०२१/प्र.क्र.३२/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक-०६ डिसेंबर, २०२१. 
संदर्भ :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.६ एप्रिळ, २०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.समुप-२०२१/प्र.क्र.३२/का-१०, दि.२४ मे, २०२१ व 
दि.९ जुले, २०२१. 
शासन निर्णय :- 
महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांना प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस स्टेशनच्या आवारात 
स्थापन करण्यात आलेल्या महिला समुपदेशन केंद्रातील कार्यरत समन्वयक व समुपदेशक यांचे 
मानधनावरील खर्चासाठी विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (2) मधील लेखाशीर्ष/उद्दिष्टाकरिता रकाना 
क्रमांक (५) प्रमाणे एकूण ₹६०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये साठ लक्ष फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल 
विकास, पुणे यांना वितरीत करण्यास याव्दारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
(रुपये लक्ष) 


अ.क्र.  प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ | अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
उद्दिष्ट तरतूद निधी वितरण 


(१) (२) (३) (5) (4) 


मागणी क्र.एक्स-१, 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, 

१०३, महिला कल्याण, 

(२१) महिलांकरिता समुपदेडान केंद्रे, 
(२१) (०१) महिलांकरिता समुपदेडान केंद्रे 
(कार्यक्रम), 

(२२३५ ३१७७), 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) ६००.०० २९८.०० ६०.०० 


२. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करण्याची दक्षता आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी घ्यावी. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२१/व्यय-६, दि.२२.९.२०२१ अन्वये त्या 
विभागांनी दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः समुप-२०२१/प्र.क्र.३२/का-१०. 


8. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११२०६१११८२९७९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc Av AD OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR 
MAHESH 
ASHOKRAO 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 

DN: त, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 

AND CHILD DI 
१05. 


VELOPMENT DEPARTMENT, 

00032, st=Maharashtra, 
-4961d98086877a404829621 1d7af97ecfd40d79 
67¢43d, 0083८९0136, 
58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564 


serialNumber=7EBBBC37 12E8D459EF90BF7AAE4EA46E9CAEB 
DDSOCFECDE2EE7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 

Date: 2021.12.06 12:32:06 +05'30" 


( महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


७. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 
८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१० 


निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


